मांस निर्यातीकरीता, APEDA अथवा केंद्र/राज्य 
शासनाच्या तत्सम प्राधिकरणांद्वारे प्राधिकृत 
असलेल्या राज्यातील अधिकृत 
कत्तलखान्यांमध्ये महाराष्ट्र प्राणी रक्षण 
अधिनियम (सुधारणा), १९९५ अंतर्गत अनुसुचित 
wear कत्तलपूर्व तपासणी करिता, खाजगी 
पशुवैद्यकांची निवड करुन नियुक्‍ती साठी 
शिफ़ारस करणेस्तव गठीत करण्यात आलेल्या 
समितीमध्ये सुधारणा करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक- पविआ-१०२०/प्र.क्र.१४ /पदुम-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक:- २२ ऑक्टोबर, २०२१. 


वाचा:- (१ केंद्र शासनाच्या वाणिज्य व उद्योग मंत्रालयाच्या वाणिज्य विभागाची क्र. ८२ 
(आरई-२०१०/२००९-२०१४, दिनांक ३१.१०.२०११ रोजीची अधिसूचना. 


(२) शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग, समक्रमांक, दिनांक १४ जुले, २०२०. 


प्रस्तावना - 


वाचा (२) येथील दिनांक १४ जुले, २०२० रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मांस निर्यातीकरीता, 


APEDA अथवा केंद्र/राज्य शासनाच्या तत्सम प्राधिकरणांद्वारे प्राधिकृत असलेल्या राज्यातील 


अधिकृत कत्तलखान्यांमध्ये अनुसुचित wpe कत्तलपूर्व तपासणी करिता, खाजगी पशुवैद्यकांची 


निवड करुन नियुक्‍ती साठी शिफ़ारस करण्याकरीता समिती गठीत करण्यात आली आहे. 


2. सदर समितीमध्ये सुधारणा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय - 


वर नमूद वाचा क्र. (२) येथील दिनांक १४ जुले, २०२० रोजीच्या शासन निर्णयामधील 


निवड समितीमध्ये खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे :- 


(i) सहआयुक्त, Wea (मुख्यालय) यांच्याऐवजी सहआयुक्त, पशुसंवर्धन, पुणे विभाग, पुणे 


यांची सदस्य सचिव म्हणून नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 


(i) तसेच निबंधक, महाराष्ट्र राज्य vada परिषद, नागपूर यांचा सदस्य म्हणून नव्याने 


समावेश करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः पविआ-१०२०/प्र.क्र.१४ /पदुम-३ 


2. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या  ७९/५/५/.॥व85॥॥8.90९.॥ या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२११०२२१५१७३२६३०१ असा 


आहे. सदर शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by VIKAS TULSHIRAM KADAM 

V | KA T L H | RA M DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=AGRICULTURE AND ADF 
DE ENT, p st=Maharashtra, 
25 ec 4c6d228eF1 b8dbc9b19d45ef776d8 
Oet 

KADAM 9 


9७0 

36776737203884438768573488877046, 

7466C0050F88E5A437E1 7838973824687 
HIRAM KADAM. 


(विकास तु. कदम) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


. आयुक्त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे- ६७. 
. कुलगुरु, महाराष्ट्र wy व मत्स्यविज्ञान विद्यापीठ, नागपुर 


४. सर्व जिल्हाधिकारी 


. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद 
. अतिरिक्त आयुक्‍त Waa, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


७. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र WA विकास मंडळ, अकोला, 
८. सहआयुक्त पशुसंवर्धन (मुख्यालय), आयुक्‍त पशुसंवर्धन कार्यालय, पुणे 
९. सर्व प्रादेशिक सहआयुक्त Waa, 


qo. 
११. 
१२. 
१३. 
१४. 


मा. मंत्री (प्नुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
मा. राज्यमंत्री (पदुम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

सर्व जिल्हा VARA उपआयुक्त, 

सर्व जिल्हा पद्युसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा परिषद 

निवड नस्ती 


पृष्ठ २ पैकी २ 


